औरंगाबाद शहर एकात्मिक रस्ते विकास 
योजना-प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२००४ / प्र.क्र. २५ / रस्ते-८. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०१ ऑक्टोबर, २०१८. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, क्र. पासूस- 2000/ प्र.क्र. २३/का.१४७४ (2), दि.२३.०२.२००१ 


प्रस्तावना :- 


नियोजन विभागाच्या दि.२३.०२.२००१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार औरंगाबाद शहर रस्ते 
विकास एकात्मिक योजना मंजुर करण्यात आली. सदर योजना अंदाजित किंमत रु.१६७.८० कोटी 
रकमेची असून, “ बांधा व हस्तांतरीत करा” या तत्वावर कार्यान्वित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळास “उद्योजक” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर योजनेमध्ये ३० कामांचा 
समावेश असून, महामंडळामार्फत १४ कामे, सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ५ तर औरंगाबाद 
महापालिकेमार्फत ३ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. सद्यस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 
२ कामे तर महामंडळामार्फत २ कामे प्रगती पथावर आहेत. महामंडळामार्फत करावयाची ४ कामे अद्याप 
सुरु झाली नसून ती वगळण्याकरीता प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. मुळ रु.१६७.८० कोटी (सन 
२००१) प्रकल्प किंमतीएवजी सुधारीत प्रकल्प किंमत रु.३५३.६९ कोटी (सन २०१४-१५) इतकी झालेली 
आहे. यामुळे प्रकल्प किंमतीत रु. २९५.२६ इतकी वाढ झाली आहे. सुरु न झालेली ४ कामे (रु.१०९.३७ 
कोटी) वगळल्यास निव्वळ सुधारीत रक्‍कम रु.३५३.६९ कोटी होते. सदर योजनेअंतर्गत प्रकल्पाची 
सुधारीत किंमत, प्रकल्पामधून वगळावयाची कामे इत्यादी बाबींना मंजुरी द्यावयाची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याअनुषंगाने मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या दिनांक २३.०८.२०१८ रोजी 
झालेल्या बैठकीत सदर बाबीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. यानुसार आता शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

औरंगाबाद शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजनेची मुळ मंजुर रक्‍कम रु.१६७.८० कोटी इतकी 
असून, सदर योजनेची सुधारीत रक्‍कम रु.३५३.६९ कोटी इतकी येत आहे. या अनुषंगाने सदर प्रकल्पास 
शासनाची खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१. औरंगाबाद शहर एकात्मिक विकास योजनेच्या मुळ प्रशासकीय मान्यतेमधील 
जागेअभावी व अन्य कारणाने अद्यापही सुरु न झालेल्या चार कामांची एकूण किंमत 
रु १०९.३७.कोटी असून ही कामे नजीकच्या काळातही सुरु न होण्याची वस्तुस्थिती 
लक्षात घेता, ही ४ कामे वगळण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२००४ / प्र.क्र. २५/ रस्ते-८. 


२. औरंगाबाद शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजनेच्या रु.३५३.६९ कोटीच्या सुधारीत 
अंदाजीत मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केलेल्या कामापोटी झालेला वाढीव खर्च 
एकूण रु१८५.८९.कोटी व मुळ शासन निर्णयास अनुसरुन प्रलंबीत असलेले 
अनुदान रक्‍कम रु २६.४५.कोटी stall एकूण रु २१२.३४.कोटी रक्कम वित्त 
विभागाकडून अंतिमत: प्रमाणित करुन अर्थसंकल्पिय तरतुद करुन महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळास अदा करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९५/१४६१, दि. 


२६.०९.२०१८ तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९३/व्यय-११, दि. २९.०३.२०१६ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीसअनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००११७४७०११६१८ असा आहे. हा Sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


ढ eae 5 री ह 
Avinash DN iN, o-Government OF Maharastra, eu=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
T . b k 2.5.4.20=c027c83219049ab50c1 1c48a886d96688cd20f344 
d9a74b, 
rimbakrao ण aa: 
7bbf30754f79095947378c30d155, cn=Avinash 
Trimbakrao Dhond: 
Dhondge 10) ae 
(अविनाश त्रि.धोंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
८) सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 

९) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१०) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 


भै 


AD 


ee a a <.>. बय 


3 


०८ 


पु 


८00 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२००४ / प्र.क्र. २५/ रस्ते-८. 


१२) प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१३) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१४) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१५) सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 
१७) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१८) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


